श्री.एस.पी.भातंबरेकर, सह दुय्यम निबंधक 
(वर्ग-२), हवेली क्र.२४ यांचे निलंबनाबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
आदेश क्रमांक : आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.५२५/म-१(धोरण) 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा,मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय(विस्तार) ,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर,२०२३ 


वाचा:- नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे दि.१७ ऑक्टोबर,२०२३ रोजीचे 
पत्र क्र.का.९/आस्था-१/श्री.भातंबरेकर/३३२४/२०२३, 


आदेश 


ज्याअर्थी, सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, हवेली क्र.२४ या कार्यालयाला दि.१२ ऑक्टोबर, २०२३ 
रोजी सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी (पुणे हहर) यांनी नोंदणी उपमहानिरीक्षक व 
मुद्रांक उपनियंत्रक, पुणे विभाग यांच्या समवेत अचानक भेट दिली होती. तसेच, सह जिल्हा निबंधक 
वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी (पुणे sex) यांच्या कार्यालयातील तपासणी पथकामार्फत सह दुय्यम 
निबंधक (वर्ग-२), हवेली क्र.२४ या कार्यालयामध्ये नियमित कार्यरत असलेले सह दुय्यम निबंधक (वर्ग-२) 
संगर्वातील श्री.एस.पी.भातंबरेकर, यांनी माहे, सप्टेंबर २०२३ व ऑक्टोबर २०२३ (दिनांक ११ ऑक्टोबर, 
२०२३ पर्यंत) नोंदविलेल्या दस्तांची स्वैरपध्दतीने तपासणी सुरु करण्यात आली आहे. 
०२. ज्याअर्थी, उक्त तपासणी दरम्यान सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, हवेली क्र.२४ या कार्यालयामध्ये 
नियमित कार्यरत असलेले सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ संगर्वातील श्री.एस.पी.भातंबरेकर यांनी दि. ११ 
सप्टेंबर,२०२३ रोजी नोंदविलेल्या दस्त क्र.२०३७०/२०२३ या खरेदीखताच्या दस्तामध्ये 
रु.२४,९०,१५,८००/- इतक्या मुद्रांक शुल्काची कमी आकारणी केली असल्याची बाब उक्त तपासणी 
पथकाला प्रथमदर्शनी निदर्शनास आळी असल्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन दि.१७ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये शासनास कळविले आहे. 
०३. ज्याअर्थी, श्री.एस.पी.भातंबरेकर, सह दुय्यम निबंधक (वर्ग-२), हवेली क्र.२४ यांनी वर नमुद दस्त 
क्र.२०३७०/२०२३ या खरेदीखताच्या दस्तामध्ये यथोचित मुद्रांक शुल्काची आकारणी न-करुन 
शासनाच्या रु.२४,९०,१५,८००/- (अक्षरी रुपये चोवीस कोटी नव्वद लाख पंधरा हजार आठडो) इतक्या 
मोठया प्रमाणात मुद्रांक हुल्करुपी महसूलाची हानी केली असल्याची बाब प्रथमदर्शनी निदर्शनास आली 
असल्याने श्री.एस.पी.भातंबरेकर यांच्या विरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या 
तरतूदीनुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्याचे योजिले आहे. 
०४. त्याअर्थी, आता, श्री.एस.पी.भातंबरेकर, सह दुय्यम निबंधक (वर्ग-२), हवेली क्र.२४ (सध्या 
कार्यरत-सह जिल्हा निबंधक (वर्ग-१) तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे शहर यांचे कार्यालय) हे महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ च्या पोट-नियम (१) च्या खंड (अ) च्या 
तरतूदीनुसार दि.१९ ऑक्टोबर, २०२३ (म.नं.) पासून आणि ते पुढील आदेडा काढले जाईपर्यंत निलंबित 
राहतील. 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.५२५/म-१ (धोरण) 


०५. त्याअर्थी, आणखी असाही आदेशा देण्यात येत आहे की, हा आदेश अंमलात असेल तेवढया 
कालावधीत श्री.एस.पी.भातंबरेकर, सह दुय्यम निबंधक (वर्ग-२) यांचे मुख्यालय हे सह जिल्हा निबंधक 
(वर्ग-११ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, गडचिरोली, जि.गडचिरोली येथे राहील आणि 
श्री.एस.पी.भातंबरेकर, सह दुय्यम निबंधक(वर्ग-२) यांना शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय मुख्यालय 
सोडता येणार नाही. 
०६. ज्याअर्थी, निलंबन आदेश अस्तित्वात राहतील त्या कालावधीसाठी श्री.एस.पी.भातंबरेकर, सह 
दुय्यम निबंधक (वर्ग-२) यांना, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम ६८ व नियम ६९ 
अन्वये निर्वाहभत्ता व त्यावरील इतर भत्ते सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, गडचिरोली, 
जि.गडचिरोली यांच्या कार्यालयामार्फत देय राहतील. 
०७. त्याअर्थी, निलंबन कालावधीत श्री. एस.पी.भातंबरेकर, सह दुय्यम निबंधक (वर्ग-२) यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम १६ मधील तरतूदीनुसार, कोणतीही खाजगी 
नोकरी स्वीकारता येणार नाही अथवा कोणताही व्यवसाय करता येणार नाही. जर, 
श्री.एस.पी.भातंबरेकर, सह दुय्यम निबंधक (वर्ग-२) यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारली अथवा काही 
व्यवसाय केला तर, गैरवर्तणूकीबाबत त्यांना दोषी समजण्यात येऊन, त्याप्रमाणे त्यांचेविरुध्द कारवाई 
करण्यास ते पात्र होतील आणि अशा परिस्थितीत ते निर्वाहभत्ता मिळण्याचा sap गमावतील. 
६. सदर आदेशा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३१०१९१५२४२०५११९ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAWALE PRITAMKUMAR VASANTRAO- 
=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY ENERGY 


J AWA L E Pp R | TA M K U M A R AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=fb143f6e3b0f3286f983 1 e9f9ab33d9b3297b5a4e901 1afSc3e07F 
2712833050, 

VA SA NT RAO pseudonym=2C9876838C96A640275D3C68D207FF2BB896A20C, 
serialNumber=337788B3391C7F722143D26EEEA9BEFCDAD091509EF52 
36580A7D753D86351 15, cn=JAWALE PRITAMKUMAR VASANTRAO 
Date: 2023.10.19 15:27:17 +05'30 


(प्रितमकुमार व. जावळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


श्री. एस.पी.भातंबरेकर, 
सह दुय्यम निबंधक (वर्ग-२), हवेली क्र.२४ 
(सध्या कार्यरत-सह जिल्हा निबंधक (वर्ग-१) तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे शहर यांचे कार्यालय) 


प्रत माहिती तथा आवऱ्यकत्या उचित कार्यवाहीस्तव अग्रेषित 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनंती करण्यात येते की 
सदरील आदेश श्री.एस.पी.भातंबरेकर, सह दुय्यम निबंधक (वर्ग-२), हवेली क्र.२४ (सध्या 


कार्यरत-सह जिल्हा निबंधक (वर्ग-१) तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे ठाहर यांचे कार्यालय) यांना 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.५२५/म-१ (धोरण) 


आजच खास दुतामार्फत किंवा प्रचलित असलेल्या तरतूदीनुसार बजावून, त्यांची दिनांकासहीत 
स्वाक्षरीची पोच तथा प्रत शासनास परत पाठवावी. 

) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे 

) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर 

) सह जिल्हा निबंधक (वर्ग-१) तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, गडचिरोली, जि.गडचिरोली 
) सह जिल्हा निबंधक (वर्ग-१) तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे हहर 
) 

) 

) 


२ 


AN 


०८ 


Cc 
wes 


६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर/मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/पुणे 


८) निवडनस्ती, कार्यासन म-१(धोरण),मंत्राळय,मुंबई-४०००३२ 


S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


